RNI No. MAHBIL 2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ११ ] 


शनिवार , ऑगस्ट १८ , २०१८ / श्रावण २७, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक ११ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रपत्र - ड 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


- 


क्रमांक पगम / एसआर-१४/ २०१८ .-- जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केलेच्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही 
नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी, पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील.- 


( एक) साक्षांकनाचे काम.--विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५ " मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 

( दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 


( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. 


( १ ) 


एच -२७१, भाग एक - असा. ( पु. वि . पु . ) ११ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, १८ ऑगस्ट , २०१८ / श्रावण २७, शके १ ९ ४० 
( सात) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी . 


अनुसूची 


अ . 


उमेदवारांची नावे 


पत्ता 


क्र . 


क्र . १ पूर्वीच्या 
गॅझेटलगत 
यादीनुसार 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


१२८२ 


श्री . भरत वस्तगिल सोलंकी 


२ 


१२८३ 


श्री . दिपक ज्ञानेश्वर शिरवळकर 


سه 


१२८४ 


सौ . पुष्पमाला दिपक शिरवळकर 


४ 


१२८५ 


१२८६ 


श्री . गोरक्ष सुभाष काळे 
श्री . दिलीप ज्ञानोबा कोंडे 
श्री . सोमनाथ संपतराव कोंडे 


५ 

६ 


, 


१२८७ 


७ 


१२८८ 


श्री . सागर अरूण कोंडे 


८ 


१२८ ९ 


९ 


१२ ९ ० 


श्री . सागर बबनराव कोंडे 
श्री . परेशकुमार सोमचंद मेहता 
श्री . राकेश दिलीप म्हस्के 


१० 


१२ ९ १ 


११ 


१२ ९ २ 


१२ 


१२ ९ ३ 


श्री . रामदास आश्रू कोल्हे 
श्री . अनिल नानाभाऊ नवले 
श्री. आयुब रमजानभाई शेख 
श्री . अमोल रंगनाथ गदादे 


रा . ५०१, सिद्धी गोल्ड, शंकरशेट रोड , ३९ , डी , गुलटेकडी, 
पुणे-३७. 
रा . स . नं . १३३, पर्वती पायथा, गंगाई सोसायटी , साने गुरुजी 
स्मारकजवळ , पुणे . 
रा. स . नं . १३३, पर्वती पायथा, गंगाई सोसायटी , साने गुरुजी 
स्मारकजवळ, पुणे. 
रा . दहिवडी, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. 
रा . खेड शिवापूर, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
रा. खेड शिवापूर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
रा . खेड शिवापूर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
रा. खेड शिवापूर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
रा . ४८७, जुना खडकी बाजार , पुणे . 
रा . फ्लॅट नंबर ७, बालाजी रेसिडेन्सी , आळंदी रोड , म्हस्के 
वस्ती, कळस , पुणे . 
रा . स . नं . १ ९ ६ , संकेत विहार , काळेपडळ , पुणे. 
रा . कासारी , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. 
रा . गुनाट , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. 
रा . विठ्ठलवाडी, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. 
रा . इनामगाव , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . इनामगाव, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. 
रा. इनामगाव , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . इनामगाव, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . तळेगाव - ढमढेरे , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे. 
रा. कळवंतवाडी, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. 
रा . नागरगाव, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . नागरगाव, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . निरगुडे, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा . जाचकवस्ती, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा . बोराटवाडी, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा . भरणेवाडी, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 


१३ 


१२ ९ ४ 


१४ 


१२ ९ ५ 


१५ 


१२ ९ ६ 


श्री . केशव कल्याण गांधले 


१६ 


१२ ९ ७ 


१७ 


१२ ९ ८ 


१८ 


१२ ९९ 


श्री . सतिश मुरलीधर नलगे 
श्री . दिलीप सुदामराव शिंदे 
श्री . स्वप्नील सुरेश घाडगे 
श्री . रंगनाथ दत्तात्रय ढमढेरे 
श्री . उल्हास हरीभाऊ जांभळे 


१ ९ 


१३०० 


२० 


१३०१ 


२१ 


१३०२ 


श्री . दिपक रमेश शेलार 


- 


२२ 


१३०३ 


२३ 


१३०४ 


२४ 


१३०५ 


डॉ . उमेश पुनमचंद शेलार 
सौ . कविता यशवंत केकाण 
श्री . विक्रम विजयसिंह निंबाळकर 
श्री . संदिप दत्तु सावसे 
श्री . दिलीप महादेव धापटे 


२५ 


१३०६ 


२६ 


१३०७ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, १८ ऑगस्ट, २०१८ / श्रावण २७, शके १९ ४० 

अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


२७ 


१३०८ 


श्री . संजय महादेव राऊत 


२८ 


१३० ९ 


श्री . बाळासो पंढरीनाथ शिंगाडे 


२ ९ 


१३१० 


श्री . मच्छिंद्र दाजी हेगडे 


३० 


१३११ 


श्री . प्रसाद भास्कर गारटकर 


३१ 


१३१२ 


३२ 


१३१३ 


सौ . सुनिता कमलाकांत वणवे 
श्री. राहुल विठ्ठल जाधव 
श्री . पवन विठ्ठल घोरगे 


३३ 


१३१४ 


रा. निमगाव केतकी, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
रा. शेळगाव, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा. निमगाव केतकी, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
रा. इंदापूर, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
रा. अकोले , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा. शेळगाव, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा. बावडा, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा . बावडा, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा . शेटफळगढे, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा . कळस , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा . कळस , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा . अंथुर्णे, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा. वालचंदनगर, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
रा . डाळज नं . ३, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 


३४ 


१३१५ 


श्री . नवनाथ शिवाजी पवार 


३५ 


१३१६ 


३६ 


१३१७ 


- 


३७ 


१३१८ 


श्री . उत्तम गुलाब शेलार 
श्री . हनुमंत सुखदेव खारतोडे 
श्री . विजयकुमार बबन गावडे 
श्री . राहुल नामदेव साबळे 
श्री . मंदार रामचंद्र देवडीकर 
श्री . गणेश बलभिम खैरे 


३८ 


१३१ ९ 


३ ९ 


१३२० 


४० 


१३२१ 


नवल किशोर राम, 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे , १४ ऑगस्ट २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 
WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006. EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO WAICHAL . 


